जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२१/४५/प्र.क्र.२०/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय, क्र.अस्थायी ०३२०/९१/प्र.क्र.४७/कार्यासन ११, दि.१४/९/२०२० 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/२/२०२१ 
४.जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र क्र.55 (con)/ 2319/2024, दि.२१/१/२०२१ 


प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील १५६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/९/२०२० ते २८/२/२०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांनी दि.२१/१/२०२१च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARMA नमूद केलेली १५६ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२१ ते दि.३१/८/२०२१ या 
कालावधीत पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
pa | अधिक्षक २ 
२ | सहायक अधिक्षक ९ 
३ | लघुलेखक,उच्वश्रेणी (श्रेणी १) 1 १ | 
४ | लघुलेखक,उच्वश्रेणी (श्रेणी २) |. a 
५ | लघुलेखक (श्रेणी ३) 1१ ० 
६ । वरिष्ठ लिपिक २३ 
७ | कनिष्ठ लिपिक ६७ 
८ | मुख बेलिफ ३ 
९ | बेलिफ १५ 
।_१०_ | ० | हवालदार |. ae 
।_११_ | १ | शिपाई १६ 
१२ । पहारेकरी ४ 
१३ | वाहन चालक २ 
१४ | पुस्तक बांधणीकार a बै. 
१५ | सफाईगार a Se 
एकूण १५६ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/४५/प्र.क्र.२०/कार्यासन ११ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान,१०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत) (अनिवार्य) ०१, वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क,दि.१५/२/२०२१अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१२४२०३०७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Navagire Santosh 
Sampatti 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे , 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


